RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७ , अंक ३७ ] ] 


गुरुवार , जुलै ८ , २०२१ / आषाढ १७ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठ १ , किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ४८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय , रायगड - अलिबाग 


महाराष्ट्र शेतजमीन ( जमीन धारणेची कमाल मर्यादा ) अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम २७ ( १ ) अन्वये 


उद्घोषणा 


क्रमांक कुळवहिवाट / टी -१ / उद्घोषणा / मौजे तळेगाव - खालापूर / २०२१.– मौजे तळेगाव , ता . खालापूर , जिल्हा रायगड येथील सर्व्हे नं . 
५३/२ ही जमीन उपरोक्त अधिनियमान्वये अतिरिक्त जाहीर केलेली आहे . या जमिनीसंदर्भात या कार्यालयामार्फत शासनाकडे अहवाल सादर 
करण्यात आला होता . शासनपत्र क्र . आयसीएच -२०२१ / प्र.क्र . ६० / ल -७ , दिनांक २४ जून २०२१ अन्वये उपरोक्त जमीन वहितीयोग्य नसल्यास 
वस्तुस्थिती तपासून महाराष्ट्र शेतजमीन ( जमीन धारणेची कमाल मर्यादा ) अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम २७ ( १ ) अन्वये उद्घोषणा निर्गमित करून 
शासनास अहवालाने कळविण्यास सांगण्यात आले होते . त्यानुसार विषयांकित जमिनीची तहसीलदार , खालापूर यांचेमार्फत पाहणी केली असता 
सदर जागा लागवडीस अयोग्य असल्याचे अभिप्राय तहसीलदार खालापूर यांनी सादर केले आहेत . 

यामुळे महाराष्ट्र शेतजमीन ( जमीन धारणेची कमाल मर्यादा ) अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम २७ ( १ ) अन्वये मौजे तळेगाव , ता . खालापूर 
येथील सर्व्हे नं . ५३/२ ही जमीन लागवडीस अयोग्य असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे . 


अमोल यादव , 


अपर जिल्हाधिकारी , 


रायगड , 
दिनांक ८ जुलै २०२१ . 


रायगड . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ४८-१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


